महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे व एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखाळील उप आयुक्‍त या गट-अ 
संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची 
तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२०/प्र.क्र.४०/कार्या-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ :- १. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/ 
प्र.क्र.२८४/१२, दिनांक २१.१०.२०११. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२३/का.७, दिनांक १०.०५.२०१९ 


: शासन परिपत्रक : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता) नियम १९८२ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
२१.१०.२०११ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी दिनांक १ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानून 
सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 
२. शासन निर्णय क्रमांक मबाआ-२०१९/प्र.क्र.२३/का.७, दिनांक १०.०५.२०१९ नुसार महिला व बाल 
विकास आयुकक्‍तालयांतर्गत कक्षाकडील उपआयुक्त गट -अ या संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०१९ ची अंतिम 
जेष्ठता यादी निर्गमित करण्यात आली आहे. 
३. आयुक्त, महिलाव बाल विकास, पुणे व आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या 
कार्यालय अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी / कर्मचारीवृंद यांच्या प्रकरणातील प्रशासकीय व 
आस्थापनाविषयक / सेवाविषयक बाबी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्याकडून हाताळण्यात येतात. 
या दोन्ही आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या आपआपसातील क्रम त्यांच्या संबंधित पदावरील मुळ 
कार्यालयाकडील जेष्ठता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतुदीनुसार व 
सदर अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अंतिम जेष्ठता सुची यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या संदर्भाधिन शासन 
निर्णय / शासन परिपत्रक यानुसार उप आयुक्‍त गट-अ संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०२० अखेर पर्यंतची 
सुधारीत एकत्रीत तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी सोबतच्याअनुक्रमे परिशिष्ट-१ नुसार प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 
४. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सेवाजेष्ठता यादीचे अवळोकन करुन या सेवाजेष्ठता यादीबाबत काही 
आक्षेप / त्रुटी अथवा सुधारणा असल्यास याबाबत त्यांनी आपले सविस्तर निवेदन योग्य त्या कागदपत्रासहित 
शासनाकडे ७ दिवसाच्या आत लेखी सादर करावे. अशाप्रकारे शासनास प्राप्त झालेल्या निवेदनावर गुणानुक्रमे 
विचार करुन योग्य निर्णय घेण्यात येईल व सेवाजेष्ठता यादी अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येईल. ७ 
दिवसाच्या आत कोणतेही निवेदन प्राप्त न झाल्यास या सेवाजेष्ठता यादीच्या संदर्भात संबंधित अधिका-यांना 
आपले कोणतेही म्हणणे मांडावयाचे नाही असे गृहीत धरुन सदर सेवाजेष्ठता सुची अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द 
करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.४०/कार्या-७ 


कि शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००९११११५८५९४२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
तप) या 11-00 
B H A LWA N E चि 20 1028 12:54:35 --05'30' 
(रा.ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

३. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) (का-१६) मंत्रालय मुंबई-३२ 

५. निवड नस्ती का-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


महिला व बाल विकास SYA SAAT सुधार प्रशासन शाखेतील गट-अ मधील उप आयुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२० रोजीची 


तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता प्रारुप यादी 
अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव जन्म तारीख संवर्गातील ज्येष्ठता दिनांक नामनिर्दशान/ प्रवर्ग अभिप्राय 
पदोन्नती 
सह आयुक्‍त पदावर पदोन्नत 
१ श्री.व्ही.डी.मराठे १.३.१९५६ ३१.११.२००४ पदोन्नती खुला २८.२.२०१४ रोजी सेवानिवृत्त 
२ श्री.एस.एस.पाटील १.६.१९५४ ३१.११.२००४ पदोन्नती इमाव ३१.५.२०१२ रोजी सेवानिवृत्त 
सह आयुक्‍त पदावर Tala 
३ श्री.जी.आर.शिंदे १.४.१९६० ३१.११.२००४ पदोन्नती खुला स्वेच्छानिवृत्ती 
8 श्री.एम.डी.बोरखडे २०.१.१९६३ ३१.११.२००४ पदोन्नती खुला 
4 श्री.बी.टी.पोखरकर १.६.१९६० ३१.११.२००४ पदोन्नती खुला ३१.५.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त 
& श्री.टी.आर.दराडे १८.८.१९५४ ३१.११.२००४ पदोन्नती भज (ड) ३१.८.२०१२ रोजी सेवानिवृत्त 
9 श्री.डी.जे.मुंढे २.४.१९६० ३१.११.२००४ पदोन्नती भज (ड) ३०.४.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त 
८ श्री.डी.व्ही.देसावळे १.६.१९६१ ३१.११.२००४ पदोन्नती खुला ३१.५.२०१९ रोजी सेवानिवृत्त 
९ श्री.ए.एच. मानकर २४.१२.१९५६ ३१.११.२००४ पदोन्नती अजा ३१.१२.२०१४ रोजी सेवानिवृत्त 
go | श्री.आर.एस.पाटील ११.६.१९६५ ३१.११.२००४ पदोन्नती खुला 
११ | श्री.एच. बी. राठोड ७.५.१९५६ ३१.११.२००४ पदोन्नती खुला ३१.५.२०१४ रोजी सेवानिवृत्त 
१२ | श्री.एन. एच.भावसार । १८.२.१९५२ ४.१२.२००९ पदोन्नती खुला २८.२.२०१० रोजी सेवानिवृत्त 
१३ _। श्री.व्ही.एम.कडवे २.१.१९५८ १५.६.२००९ पदोन्नती अजा ५.३.२०११ रोजीसेवानिवृत्त 
qv श्री.बी.एल.मुंढे ९.५.१९६४ २.६.२०१५ पदोन्नती भज (ड) तात्पुरती पदोन्नती 
१५ | श्री.एम.के.सिरसाट १०.२.१९६२ २.६.२०१५ पदोन्नती अजा तात्पुरती पदोन्नती 
१६ | Sheehy. सुर्यवंशी १८.५.१९६० ३०.५.२०१८ पदोन्नती खुला eee ere 


रोजी सेवानिवृत्त 


